जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ 
(पाणीपुरवठा) संवर्गातील कनिष्ठ अभियंत्यांच्या 
दिनांक १-१-२०२१ व दि.०१-०१-२०२२ रोजीच्या 
एकत्रित अंतिम ज्येष्ठतासूचीचे शुध्दीपत्रक 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः जिपअ-२०२२/प्र.क्र. २८२/आस्था-४ 
बांधकाम भवन, २५, मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
दिनांक:- २१ सप्टेंबर, २०२२ 


संदर्भ:- १) शासन परिपत्रक क्रमांकःजिपअ-२०२२/प्र.क्र.१८९/आस्था-४ ,दिनांक १३ सप्टेंबर, २०२२ 
२) पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे पत्र क्रमांक जिपग्रा-१२२२/प्र.क्र.१०६/पापु-२३, 
दिनांक २६ जुले, २०२२ व त्यासोबतची सहपत्रे 
३) विभागीय आयुक्‍त नागपूर यांचे पत्र क्रमांक विशा/आस्था/कार्या ११ (६)/कावि-१२३६/२०२२, 
दिनांक १९ सप्टेंबर, २०२२ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


जिल्हा परिषदेतील जिल्हा तांत्रिक सेवा, वर्ग-३ (पाणीपुरवठा) (अर्हताप्राप्त) या संवर्गातील कनिष्ठ 


अभियंत्यांची दिनांक १.१.२०२१ व १.१.२०२२ ची एकत्रित अंतिम ज्येष्ठता यादी संदर्भ क्र. १ च्या 


परिपत्रकान्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 


२. सदर यादीमध्ये कु.ए.आर.मेश्राम या दिनांक २-१२-२०१९ रोजी कनिष्ठ अभियंता पदावर रुजू 


झाल्या आहेत. परंतू त्यांच्या ज्येष्ठतासुचीतील नियमित नियुक्‍ती दिनांकामध्ये त्यांची स्थापत्य अभियांत्रिकी 


सहाय्यक पदावरील रूजू दिनांक दर्शविण्यात आला असल्याने त्यांच्या कनिष्ठ अभियंता पदवरील नियमित 


नियुक्‍ती दिनांकात २१-८-२०१२ ऐवजी दिनांक 02-92-2098 अशी दुरुस्ती करण्याचे संदर्भ क्रमांक २ च्या 


पत्रान्वये पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने ग्राम विकास विभागास कळविण्यात आले आहे. 


३. तरी कुमारी ए.आर.मेश्राम यांच्या नियमित नियुक्‍ती दिनांकात दिनांक २१-८-२०१२ ऐवजी दिनांक 


०२-१२-२०१९ अशी दुरुस्ती करण्यात येत आहे व त्यांची सेवा ज्येष्ठता अनुक्रमांक १४२ अ येथे निश्चित 


करण्यात येत आहे. 


४. तसेच सदर यादीमध्ये श्री.एस.व्ही.पवार यांचे नाव अनुक्रमांक १४१ वर दर्शाविण्यात आले असून 


त्यांचा नियमित नियुक्‍ती दिनांक २६-०२-२०१९ दर्शविण्यात आला आहे. परंतू श्री. एस.व्ही.पवार यांनी 


शासन शुध्दीपत्रक PATH: जिपअ-२०२२/प्र.क्र. २८२/आस्था-४ 


त्यांच्या संदर्भ क्र. 3 च्या अर्जासोबत जोडलेल्या कागदपत्रांन्वये त्यांचा नियमित नियुक्‍ती दिनाक ०९-०७- 


२०१२ असल्याचे दिसून येत आहे. 


५. तरी त्यांच्या नियमित नियुक्‍ती दिनांकामध्ये दिनांक २६-०२-२०१९ ऐवजी दिनांक ०९-७-२०१२ अशी 


दुरुस्ती करण्यात येत असून त्यांची सेवाज्येष्ठता अनुक्रमांक ४६ अ येथे निश्चित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०९२११५३४२१५२२० असा आहे. हे परिपत्रक 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
सोबत :-अनु.क्र ४६ अ अव अनुक्रमांक १४२ अ वरील सुधारित नोंद प्रपत्र 
KALU GONYA याड 


fc3db9c38a46f4cd82e1e450b5 1a9e92eede8c323934f82edb 
16B420751C8769D652257224AF 3DC28B2BA4FF 


25, 
53 ), m=C66B: 
ialNumber=8C5D0F275C3D9A21DBO7FECF7919C2D83796E88930D62D44 
E7A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 
9 


2022.09.21 15:37:36 +05'30 


क 


(का.गो.वळवी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 


१. प्रधान सचिव, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग, जी.टी. रुग्णालय आवार, मुंबई 

२. सर्व विभागीय आयुक्त, 

३. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, यांना सदरहू ज्येष्ठता सुची शासनाच्या 
संकेतस्थळावरुन उपलब्ध करुन संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या निर्दशनास आणून त्याप्रमाणे पोच 
विभागीय आयुक्‍्तामार्फत शासनास सादर करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित 

निवड नस्ती. (ग्रामविकास विभाग/आस्था-४). 


ioe 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


अ.क्र कर्मचाऱ्याचे नाव जिल्हा जन्म दिनांक | शौक्षणिक कनिष्ठ अभियंता । प्रवर्ग | व्यावसायिक शेरा 
परिषद पात्रता पदावरील अर्हता परीक्षा 
नियमित उत्तीर्ण/सुट 
नियुक्तीचा 
दिनांक 
| १__| २ 3 8 4 & 9 4 8 
४६ श्री.वाय.एन.घारे अहमदनगर | ०६-०८-१९८१ बीई ०१-०७-२०१२ | अज उत्तीर्ण Po 
४६ अ श्री.एस.व्ही.पवार गोंदिया । २१-०७-१९८५ बीई ०९-०७-२०१२ | विजा-अ | उत्तीर्ण Poe 
४७ श्री.आर.एन.चांदेवार गोंदिया । ११-१०-१९८८ बीई ०९-०७-२०१२ । इमाव उत्तीर्ण शिका 
१४२ श्री.एन.गिरमा वर्धा १२-६-१९८९ । बी.ई. १९-७-२०१९ । खुला नाही. | --_ 
१४२अ कु. ए.आर.मेश्राम  । गडचिरोली | ०४-०८-१९८९ । बी.ई. ।०२-१२-२०१९ | अ.ज. sit |  - | 
१४३ श्रीमती एम.ए.वाढवळ | रायगड | १९-०५-१९९२ | AE. | 09-09-2020 | खुला नाही. | -- 


पृष्ठ 3 पैकी 3 


